आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य 
स्वरुपाच्या योजना करीता Are, wes 
२०२१ महिन्यासाठी निधी वितरण. 
(अनिवार्य खर्च) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. 09 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ७ एप्रिल, २०२१. 


वाचा- 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८ /अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक,२०२१”यास विधानमंडळाने मंजुरी दिळेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिळेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक १ 
येथील शासन परिपत्रकान्वये माहे एप्रिळ,२०२१ या महिन्यातील तातडीच्या बांधिल खर्चासाठी 
तात्पुरती व्यवस्था म्हणून अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर विशिष्ट बांधील स्वरुपाच्या उद्दीष्टांकरीता खालीलप्रमाणे मर्यादित निधी उपलब्ध करुन 
दिलेला आहे. 


उद्दीष्ट/बाब निधी मर्यादा उद्दीष्ट/बाब निधी मर्यादा 
०१-वेतन १०% १०- कंत्राटी सेवा ५% 
०२-मजुरी ५% १३-कार्यालयीन खर्च ५% 
०४- निवृत्तीवेतन विषयक खर्च १०% १४- भाडेपट्टी ५% 
०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी देयक ५% ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) १० % 


उपरोक्त प्रमाणे आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांकरीता उपलब्ध 
करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व टी-४ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक २ मध्ये नमूद योजनांकरीता माहे एप्रिल,२०२१ या 
महिन्यातील खर्च भागविण्यासाठी सोबतच्या विवरणपत्रा मधील रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे तरतुदी 
रकाना क्रमांक-६ मधील नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 


वितरीत निधी खर्च करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी राज्यशासनाची कार्य नियमावली, 
वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पाळन करण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०६.०४.२०२१ रोजीच्या शासन 


परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११३३९१५८७२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
. DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 
Ra vIn d fa Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2,5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737ba 


1 "0330: fi , cn=Ri dra Di bi 
Diga m ba rro Aute Betace 26925108, cn-RavndraDigambaro 


(रविंद्र दि. ate = +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

३. अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 

९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.७ एप्रिल, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२१-२२ साठीची सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक अर्थसंकल्पिय तरतूद | वितरीत करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
[ae] Q 3 PB षु & 
मागणी क्रमांक-टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे 
कल्याण, 
| ००) (०१) आदिवासी विकास ०१-वेतन ६८१३९.०० ६८१३.९० | आयुक्‍त, आदिवासी 
आयुक्तालय (अनिवार्य खर्च) विकास, नाशिक 
(२२२५१०२५) ०६-दुरध्वनी, १०००,०० ५०.०० 
वीज व पाणी 
शुल्क 
१३-कार्यालयीन २३८७.०० ११९.३५ 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व २४४.०० १२.२० 
कर 
एकूण (२२२५ १०२५) ७१७७०.०० ६९९५.४५ 
२ | (00) (०२ प्रादेशिक कार्यालये- ०१-वेतन १०८२३४.०० १०८२३.४० | आयुक्त, आदिवासी 
जनजाती विकास आयुक्‍्त.(अनिवार्य विकास, नाशिक 
खची (२२२५ १०३४) ०६-दुरध्वनी, १६९०.०० ८४-५० 
वीज व पाणी 
शुल्क 
१३-कार्यालयीन ७५००.०० ३७५.०० 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व १४७२.०० ७३.६० 
कर 
एकूण (२२२५ १०३४) ११८८९६.०० ११३५६.५० 
३ | (०० (०३) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य | ०१-वेतन ४७७६५७.०० ४७७६५.७० | आयुक्‍त, आदिवासी 
खर्च) (२२२५१०४३) विकास, नाशिक 
०६-दुरध्वनी, ५०६०.०० २५३.०० 
वीज व पाणी 
शुल्क 
१३-कार्यालयीन २३८२३.०० ११९१.१५ 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व ४८१६.०० २४०.८० 
कर 
एकूण (२२२५ १०४३) ५११३५६.०० ४९४५०.६५ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.७ एप्रिल, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२१-२२ साठीची सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक अर्थसंकल्पिय तरतूद | वितरीत करण्यात येत 
असलेली तरतूद 

a Q 3 [1 = of षु & 

8 | (००) (०४) एकात्मिकृत क्षेत्र विकास ०१-वेतन ८०४३.०० ८०४.३० | आयुक्त, आदिवासी, 
कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) संशोधन व प्रशिक्षण 
(२२२५१०५२) ०६-दुरध्वनी, AR4.00 oa संस्था, पुणे. 

वीज व पाणी 
शुल्क 
१३-कार्यालयीन १५७.०० ७.८५ 
खर्च 
एकूण (२२२५ १०५२) ८३२१.०० ८१८.२० 

५ | (०५) (09)- जनजाती संशोधन व ०१-वेतन ४६२११.०० ४६२१.१० | आयुक्त, आदिवासी, 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्च) संशोधन व प्रशिक्षण 
(२२२५ १३०१) ०६-दुरध्वनी, ३३०.०० १9 संस्था, पुणे. 

वीज व पाणी 
शुल्क 
१३-कार्यालयीन ५६४.०० २८.२० 
खर्च 
एकूण (२२२५ १३०१) ४७१०५.०० ४६६५.८० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-२ ७५७४४८.०० ७३२८६.६० 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
६ | (००) (०१) आदिवासी विकास विभाग | ०१-वेतन १३७५००.०० १३७५०.०० | उप सचिव, आदिवासी 
(अनिवार्य खर्च) (२२५१ ०२११) विकास विभाग, 
०६-दुरध्वनी, २००.०० १०.०० मंत्रालय मुंबई 
वीज व पाणी 
शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा १८००.०० ९०.०० 
१३-कार्यालयीन २२००.०० ११०.०० 
खर्च 
एकूण (२२५१ ०२११) १४१७००.०० १३९६०.०० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-४ १४१७००.०० १३९६०.०० 
एकूण अनिवार्य खर्च ८९९१४८.०० ८७२४६.६० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


